श्री. सुधाकर एस. मुरादे, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नागपूर यांची 
सचिव व सचिव समकक्ष पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-एपीपी-११२१/प्र.क्र.२१०/प्रशञा-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दिनांक :- ११ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भः- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पत्र क्रमांक ईएसटी- १०२१ / प्र. क्र. २०१/ प्रशा-०२, 
दिनांक २२ जुले, २०२२. 
२) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. मरारविमं/०२/प्रशासन/५२०४, 
दिनांक २६-०७-२०२२. 


शासन seat :- 


श्री. सुधाकर एस. मुरादे, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ , यांना वेतनश्रेणी 
एस-३० मध्ये रु. १४४२००-२१८२०० या वेतन संरचनेत सचिव व सचिव समकक्ष पदावर दिनांक ११-०८- 
२०२२ (म. पु.) पासून तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. या आदेशान्वये श्री. सुधाकर एस. मुरादे यांची प्रपत्र बढतीने ( पदोन्नतीने) सहव्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, ( शिबीर कार्यालय, नागपूर) या पदावर पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. 


३. श्री. सुधाकर एस. मुरादे, सहव्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, 
(शिबीर कार्यालय, नागपूर) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम, ४०, परिशिष्ट- 
२, अट क्र. १८ नुसार तात्पुरत्या स्वरुपात प्रपत्र बढती ( पदोन्नती ) देण्यात येत आहे. सदर तरतूदीनुसार 
प्रपत्र बढतीचा कमाल कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाचा राहील. त्यानंतर त्यांना मुदतवाढ 
आवश्‍यक असल्यास या विभागाकडे विनंती अर्ज करणे आवऱ्यक राहील. 


४. श्री. सुधाकर एस. मुरादे, (इमाव प्रवर्ग) यांची सचिव व सचिव समकक्ष पदासाठी तदर्थ पदोन्नती 
आस्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार व शासन मान्यतेने करण्यात येत आहे. श्री. सुधाकर एस. मुरादे, 
यांची पदोन्नती ही सचिव व सचिव समकक्ष पदावरील पदोन्नती संदर्भात विविध न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ 
असलेल्या ज्येष्ठता सूची, मानीव दिनांक व पदोन्नती संदर्भातील प्रलंबित असलेल्या याचिका / मूळ अर्ज 
अशा न्यायालयीन प्रकरणांमधीळल अंतिम निर्णयाच्या (Original Applications, Court cases or orders 
having bearing on promotion) अधीन राहील. 


५. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः एपीपी-११२१/प्र.क्र.२१०/प्रशा-२, 


&. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०८१११५५५५३५९१८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने, 
Pp O OJ A B H A S KA R SS eel aati 
UDAWANT as 
( पु.भा. उदावंत ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


6D4BD1D8C491 13A8F429651 
JA BHASKAR UDAWANT 
)5'30' 


प्रति, 
श्री. सुधाकर एस. मुरादे, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, 
(शिबीर कार्यालय, नागपूर) 
प्रत, 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
६. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय 
७. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
९. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
१०. महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
११. महालेखापाल २ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर, 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१४. विशोष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली-११० ००१, 
१५. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. सह सचिव व कार्यासन अधिकारी (का.९/का.९ अ/का. १०/का.१३/का. १६ ब), सामान्य 
प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
१८. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, 
१९, सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
२१. अपर मुख्य सचिव (सेवा) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२. सचिव (साविस) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२३. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc Av A -5 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन आदेशा क्रमांकः एपीपी-११२१/प्र.क्र.२१०/प्रशा-२, 


२५. सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
२६. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

२७. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख, 
२८. रोखशाखा (२ जादाप्रतीसह), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


